वनविभागाचे संगणकीकरण या योजनेंतर्गत 
सन २०२२-२३ करिता निधी वितरित 
करणेबाबत. (२४०६ ८६६९) 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.६०/फ-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :-०८ सप्टेंबर, २०२२ 


१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष-१/ पी / यो / चाबाप्र / प्र.क्र.१८ (८६६९) / २०२२-२३ /८१, दि.१२.०५.२०२२व 
दिनांक १८.०७.२०२२ 

शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ 


ट्ट 


प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग यांचे अ.शा. पत्र क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 


AN 
~ 


दिनांक 04 08.2022 


प्रस्तावना :- 
सन २०२१-२२ करिता वनविभागाचे संगणकीकरण-२४०६ ८६६९ या योजनेकरीता एकूण 


रु.२५००.०० लक्ष इतका नियतव्यय मंजूर व अर्थसंकल्पित करण्यात आला असून वित्त विभागाने 
संदर्भीय क्र.२ शासन परिपत्रकान्वये कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्पीत निधी एकूण वार्षिक 
तरतूदीच्या ६० टक्केच्या मर्यादेत निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिलेली आहे. तसेच संदर्भाधीन 
क्र. ३ येथील दिनांक ५.४.२०२२ रोजीच्या अर्धशासकीय पत्रान्वये दरमहा ७% प्रमाणे निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुषंगाने सदर योजनेंतर्गत रू.३३९.५५ लक्ष इतका निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

वनविभागाचे संगणकीकरण करणे या योजनेंतर्गत लेखाझीर्ष २४०६ - वनीकरण व 
वन्यजीवन, १०१ वनसंरक्षण, विकास व पुनर्निर्मिती, राज्य योजनांतर्गत योजना, (१७) वन विभागाचे 
संगणकीकरण, (१७) (०१) वन विभागाचे संगणकीकरण, संकेतांक-२४०६ ८६६९, ५०-इतर खर्च या 


उद्दिष्टांतर्गत रू.२४३.५६ लक्ष आणि २८-व्यावसायिक सेवा या उद्दिष्टांतर्गत रू.९५.६९ लक्ष असा 
एकूण रु. ३३९.५५ लक्ष इतका निधी खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.६०/फ-१० 

तसेच आर्थिक वर्षे सन २०२१-२२ मधील SSL Certificate Subscription (१ Unit) साठी 
रु.१९,८२० आणि हॅलो फॉरेस्ट करीता नियुक्‍त ३ मनुष्यबळ व KPMG सल्लागार यांचे माहे फेब्रुवारी 
व मार्च - २०२२, या कालावधीसाठी रु. १४,८०,१५५/- असा एकूण रु. १४,९९,९७५/- इतका निधी 
उक्त रु. ३३९.५५ लक्ष निधीच्या मर्यादेत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात खर्च करण्यास मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
२. सदर योजनेवर होणारा खर्च खाली नमूद करण्यात आलेल्या लेखाशीर्षांखाळी सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
(आकडे लक्षात) 
लेखाशिर्ष उद्दिष्ट अर्थसंकल्पित | आता वितरीत 
निधी करावाचा निधी 
आवड्यक तरतूद 
मागणी क्रमांक :- सी-७, २८- व्यावसायिक  ८३९.३१ ९५.६९ 
२४०६, वनीकरण व वन्यजीवन, =| Var 
१०१ वनसंरक्षण, विकास व 
पुनर्निर्मिती, राज्य योजनांतर्गत  ।५०- इतर खर्च १६६०.६९ २४३.८६ 


योजना, 

(१७) वन विभागाचे संगणकीकरण, 
(१७) (०१) वन विभागाचे 
संगणकीकरण, एकूण २५००.०० ३३९.५५ 
संकेतांक - २४०६८६६९ 


यावी. 


उपरोक्त निधी खर्च करताना पुढीलप्रमाणे अटींची पूर्तता होईल, याची खात्री करण्यात 


i) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (माहिती, तंत्रज्ञान व धोरण), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी 
सदर निधी मंजूर कामांसाठीच खर्च होईल व कामाची द्विरुक्ती होणार नाही याची खात्री 
करावी तसेच मंजूर कामांव्यतिरिक्‍्त कोणत्याही नवीन बाबीवर / नवीन क्षेत्रावर / नवीन 
कामांवर खर्च करता येणार नाही. 


i) सदरहू निधी वितरित करण्यापूर्वी प्रस्तावानुसार योजनेतील निश्चित केलेल्या 
कामांना सक्षम अधिका-यांची तांत्रिक व प्रशासकीय मंजूरी असल्याची व त्याचबरोबर सध्या 
वाटप करण्यात येणा-या अनुदानातून खर्च करताना यामध्ये कोणतीही वित्तिय अनियमितता 
होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


॥ सदर योजनेकरीता वितरित केलेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.६०/फ-१० 


४) अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी 
वित्त विभागाच्या दिनांक ०४.०४.२०२२ रोजीचे परिपत्रक आणि वित्त विभागाच्या दिनांक 
०५.०४.२०२२ रोजीच्या अर्धशासकीय पत्रातील अटी व शर्तीची पूर्तता होत असल्याची खात्री करावी 
तसेच त्यासोबतच्या परिशिष्टामधील मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


४७ वन विभागाचे संगणकीकरण करणे या योजनांकरीता वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
धोरणात्मक शासन निर्णयांमधील अटी व शर्तीची पूर्तता करावी. 


vi) वितरीत करून घेतलेला निधी मंडळे / महामंडळे यांच्या वा इतर बँक खात्यात, स्वयप्रपंची 
लेख्यामध्ये अथवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील ठेव अंशदान निधीमध्ये काठून ठेवता येणार 
नाही. 


४. सदरचा शासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र. २४५/१४७५, दिनांक 


१२.०८.२०२२ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२५०/व्यय-१० दि.१८.०८.२०२२ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९०८१५०३१२८०१९ असा आहे. हा निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नांवाने 
1 Digitally signed by GANESH TUKARAM JADHAO 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
G A N E S H T U KA R A M FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=0078f585 12d3ac0131 Sbbbfa4b473ed7729dd2d31644106e29 
66ab' ९92070, 


m=9511E397949CD516110AD2C57 19C064356E8E6EF, 
seri ber=6FEEDE606678D569A76B8423 19BD1C2969AA8SBBASC 
DCCEE147249F1796S5E8BB, cn=GANESH TUKARAM JADHAO 
Date: 2022.09.08 15:09:19 +05'30' 


(गणेठा जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति *- 


१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


AD 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


AN 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (माहिती, तंत्रज्ञान व धोरण), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


9८ 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), ५, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 


(> 
ae 


सह सचिव, वित्त विभाग (अर्थ-३) / (व्यय-१०), मंत्रालय, मुंबई-३२ 


-८४) 


७) उप सचिव, नियोजन विभाग (१४७५), मंत्रालय, मुंबई-३२ 


SS 


कार्यासन- ब-१, महसूल व वन विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२ 


निवडनस्ती. 


) 
) 
) 
) 
) संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 
) 
) 
९) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


